Appoitment APP IWPE ४०७ 
सहायक सरकारी अभियोक्ता, गट-अ या पदावर 
सरळसेवेने नियुक्‍ती करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : एसपीपी-२०१०/१३९९/प्र.क्र.३०५/पोल-१० 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, दिनांक : २७ जून, २०११ 
संदर्भ : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे पत्र क्रनांक :९८६ (१०)/२११५/आठ, दिनांक 09.30.2033 
शासन आदेश :- शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक : एसपीपी-२२९५/प्र.क्र.१४९/पोल-१०, 
दिनांक २० मे,१९९७ अन्वये संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई यांच्या 
अधिनस्त विविध आस्थापनेवर सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, गट-अ ही ९३००-३४८०० + ग्रेड T- 
५०००/- या वेतनश्रेणतील पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. सदर पदे ही सरळसेवेने महाराष्ट्र 
लोकसेवा आयोगामार्फत भरावयाची आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने वरील 
संदर्भाधीन दिनांक ०१.१०.२०११ च्या पत्रान्वये या पदाकरिता शिफारस केलेल्या ७ उमेदवारांपैकी 
खाली दर्शविलेल्या उमेदवाराची परिविक्षाधीन सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, गट-अ म्हणून 


खालील परिच्छेद २ मध्ये नमूद केलेल्या अटी व शर्तीनुसार त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या ठिकाणी 


स्थानापन्न नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


अ.क्र | गुणवत्ता उमेदवाराचेनाव | आयोगाने ' मूळ जिल्हा | नियुक्तीचे | 
| क्रमांक नियुक्‍तीसाठी .- ठिकाण 
| शिफारस केलेला | 

| | | | प्रवर्ग : 

| १ | 43. श्री.उध्दव वासुदेव गड | ,ज.(क) "” योगे. ae 


वरील उमेदवारांची नियुक्‍ती खालील अटी व शतींच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. 


2 


(१) परिविक्षा कालावधी ते नियुक्तीच्या पदावर रुजू झाल्याच्या दिनांकापासून २ वर्षाचा 


(प्रशिक्षण कालावधी धरुन) असेल. 


Appoitment APP Jwpk \UMESH 


(२) या पदासाठी विहित केलेले प्रशिक्षण त्यांना समाधानकारकरित्या पूर्ण करावे लागेल. 

(३) सदर परिविक्षाधीन सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता यांना शासन निर्णय, सामान्य 
प्रशासन विभाग, क्रमांक : प्रशिक्षण-२०००/प्र.क्र.६१/२००१/३९, दिनांक १९ मार्च,२००३ अन्वये 
संगणक हाताळणी वापराबाबतचे शासन मान्यताप्राप्त आवश्यक ते प्रमाणपत्र नियुक्तीच्या 
दिनांकापासून दोन वर्षाच्या आत विभाग प्रमुखांकडे सादर करणे अनिवार्य राहिल. अन्यथा प्रस्तुत 
पदावरील त्यांच्या सेवा समाप्त करण्यात येतील. 

(४) नियुक्‍तीवर रुजू होण्यासाठी कराव्या लागणा-या प्रवासासाठी उमेदवारांना प्रवास भत्ता 
“मळणार नाही. 

(५) त्यांनी दोन वर्षाच्या परिविक्षा कालावधी किंवा त्यानंतर शासनाने विहित नियमानुसार 
वाढविलेला परिविक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केल्यानंतर त्यांची सहाय्यक सरकारी 
अभियोक्ता या संवर्गात नियमित नियुक्‍ती केली जाईल. 

(६) त्यांना परिविक्षा कालावधीमध्ये रु.९३००-३४८०० + ग्रेड पे-५०००/- या वेतनश्रेणीत 
दरमहा रु.१३७१०--५०००/- इतके वेतन मिळेल. परिविक्षा कालावधी एक वर्ष पूर्ण झाल्यावर 
पहिली वार्षिक वेतनवाढ देण्यात येईल व त्यानंतरची वेतनवाढ परिविक्षा कालावधी 
समाधानकारकरित्या पूर्ण केल्यानंतर शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : 
एसआरव्ही -१३७० / डी, दिनांक १२.४.१९७२ नुसार देण्यात येईल. त्यांना नियमाप्रमाणे महागाई 
भत्ता व इतर भत्ते अनुज्ञेय राहतील. 

(७) ते जर दोन वर्षाच्या कालावधीच्या आत किवा वाढविलेल्या परिविक्षा कालावधीमध्ये 
कामाचा अपेक्षित दर्जा प्राप्त करु शकले नाहीत आणि/ किंवा विहित परिक्षा/ चाचण्या उत्तीर्ण 
झाले नाहीत किंवा गैरवर्तणुकीबद्दल दोषी आढळले किंवा शासकीय सेवेत अभियोग्य नसतील तर 
त्यांची सेवा समाप्त करण्यात येईल. 

(८) नियमाप्रमाणे उमेदवारांना विहित मराठी व हिंदी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण व्हावे लागेल व 


ती उत्तीर्ण न झाल्यास त्यानुसार योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल. 


Appoliment APP IwpE:.UMESH 


(९) वर नमूद केलेल्या अटी व शर्ती व्यतिरिक्‍त महाराष्ट्र शासनाच्या अधिपत्त्याखालील 
गट-अ च्या अधिका-यांना लागू असलेले अन्य सर्व सेवाविषयक नियम त्यांना लागू होतील. 

(१०) उमेदवारांची पदस्थापना सदर शासन निर्णयात दर्शविण्यात आलेल्या ठिकाणीच 
करण्यात येईल व जिल्हांतर्गत व्यवस्था म्हणून संबंधित सहाय्यक संचालक व सरकारी अभियोक्ता 
यांच्याकडून इतरत्र करण्यात येणार नाही, याबाबतची दक्षता संचालक, सरकारी अभियांग 
संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी घ्यावी. 

(११) उमेदवाराची नियुक्‍ती मुंबई उच्य न्यायालयातील रिट याचिका क्रमांक ९४६६/२०१० 
व उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठातील रिट याचिका क्रमांक ९९७/२०१० मधील उच्च 
न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहिल. 

३. सदर शासन निर्णय राज्य शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आला असून 
त्याचा संगणक सांकेतांक २०११०६२७१७४२०४००१ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


कि 
( वि.वि.दपके ) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
त अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 
२) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने) 
३) श्री.उध्दव वासुदेव तरळगट्टी, ई-२०, न्यु देवीप्रसाद, दुर्गामाता चौकाजवळ, लालचोकी, आग्रा 
रोड, कल्याण (प.)-४२१ ३०१, जि.ठाणे. 
४) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय,मुंबरई 
५) महालेखापाल- १ (लेखा व अनुज्ञेयता/-नेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
६) मा.मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई 
७) प्रधान सचिव (अ.व सु.), यांचे स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय,मुंबई 
८) सहाय्यक संचालक व सरकारी अभियोक्ता, मुंबई 
८) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
९) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१०) निवड नस्ती (गृह विभाग, पोल-१०) 


